प्रशासकीय मान्यता : 
पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, 
सांगळी येथील रुग्णालयात फायर अलार्म 
सिस्टीम, फायर फायटिंग व फायर स्प्रिकंलर 
सिस्टीम बसविणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएचएस-२०२३/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ पवपाशारुसांगली/ 
अग्निशमणयंत्रणा/फेरसादर/३२१३/आय-प/२२, दिनांक २०/१२/२०२२ 
शासन निर्णय : 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 
येथील रुग्णालयात फायर अलार्म सिस्टीम, फायर फायटिंग व फायर स्प्रिकंलर सिस्टीम बसविणे 
या कामाकरीता खालील विवरणपत्रात नमूद एकूण रुपये ३,१०,७८,५७९/- (अक्षरी रुपये तीन 
कोटी, दहा लक्ष, अठ्ठ्याहत्तर हजार, पाचशे एकोणऐंशी मात्र) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम 
अंदाजपत्रकास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजित किंमत 
q Providing Fire Fighting, Fire Alarm System at Govt. PVP | 3,90,02, 48 
Hospital Sangli Dist Sangali 


एकूण अंदाजित किंमत ३,१०,७८,५७९ 


अटी व शर्ती :- 
१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पूर्तता करण्यात यावी. 


२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रस्तावातील Ne संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७ / 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएचएस-२०२३/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ 


तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

शह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१०११०५४५४८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR 
JAYA 
SHETTY 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठे ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएचएस-२०२३/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ 


पु 
द 


CN &. 


) 
) 
) 
) 
) 


९ 


१०) 
११) 


महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज 
अधिष्ठाता, पद्ममुषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

निवडनस्ती (नस्ती) 


पृष्ठे ३ पैकी ३ 


